शासन निर्णय क्रमांक : नादव-२०१९/प्र.क्र.८१/पापु-२१ 


अर्थसंकल्पीय अनुदान वर्ष २०१९-२०. 

नगरपालिका व नगरपरिषद यांच्या (स्थानिक संस्था) 
नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजनांसाठी (विशेष 
घटक योजना) अनुदान. 

मागणी क्र.वाय-२, २२१५, (२२१५ २०६२) वेतनेतर) 
धुळे महानगरपालिका, जि.धुळे 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नादव - २०१९/प्र.क्र.८१/पापु-२१ 
नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० मार्च, २०२० 


वाचा :- १) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र.नादपि-२००४/प्र.क्र.२८/पापु-२२, दि.२५ 
ऑगस्ट, २००६. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिळ, २०१९ 
3) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, 2098 
४ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक १३ मार्च, २०२० 


प्रस्तावना :- 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता नागरी पाणी पुरवठा कार्यक्रम, या योजनेंतर्गत मागणी क्रमांक 
वाय-२, २२१५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१-पाणी पुरवठा, १९२ - नगरपालिका/नगरपरिषदांना सहाय्य 
(02) राज्य योजना- (०२) (१० नगरपालिका व नगरपरिषद यांच्या नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा 
योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान (विशोष घटक योजना) (२२१५ २०६२) ३१, सहाय्यक अनुदान, (वेतनेतर), या 
लेखाशिर्षाखाली रु. १०,००,०००/- ( रुपये दहा लाख WET) इतके अर्थसंकल्पीय अनुदान मंजूर करण्यात 
आले असून अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर रु. ६,००,०००/- ( रुपये सहा लाख फक्त ) एवढे अनुदान 
उपरोक्त नमूद क्रमांक ४ च्या शासन परिपत्रकान्वये वित्त विभागाकडून वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात 
आले आहे. 
२. शासन निर्णय क्रमांक- नादपि-२००४/प्र.क्र.२८/पापु-२२, दिनांक २५ ऑगस्ट, २००६ अन्वये नागरी 
भागातील दलीत वस्त्यांकरीता पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा 
योजना नियमित राबविण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयान्वये, नागरी 
पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजनेच्या धोरणात्मक बाबी, योजनेचे 
सुधारीत व सर्वकष निकष तसेच योजनेची कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. 


३. नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजनांतर्गत घ्यावयाच्या कामांकरीता नागरी स्वराज्य संस्थांना 


९० टक्के अनुदान आणि १० टक्के लोकवर्गणी असा वित्तीय आकृतीबंध विहित करण्यात आला असून नागरी 
दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजनांतर्गत अनुदानाची रक्‍कम विशेष घटक योजने अंतर्गत आहे . 


५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांक : नादव-२०१९/प्र.क्र.८१/पापु-२१ 


४. नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी नागरी स्वराज्य 
संस्थांच्या वर्गवारीनुसार पुढीलप्रमाणे (बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळून) कमाल शासकीय अनुदान 
अनुज्ञेय आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था कमाल थय अनुदान 
[ae a महानगरपालिका ३२.०० 
२ अ-वर्ग नगर परिषद १५.०० 
३. ब-वर्ग नगर परिषद १२.०० 
४. क-वर्ग नगर परिषद १०.०० 


५. जिल्हाधिकारी, धुळे यांना जिल्हयातील संबंधित नागरी संस्थांना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या 
मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून (विशोष घटक योजना) (योजनांतर्गत) सदर लेखाशीर्षांतर्गत अनुदान मंजूर 
व मुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान 
मंजूर व मुक्‍त करण्याचा पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय 

नागरी पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत, “नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजना” या योजनेची प्रभावी 
अंमलबजावणी होण्याकरीता जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजनेच्या जिल्हा 
स्तरावरील संनियंत्रणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांना या कार्यक्रमाच्या 
अनुषंगाने आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. ह्या कार्यक्रमाकरीता 
शासनाकडून जिल्हाधिकारी, धुळे यांचेमार्फत धुळे महानगरपालिकेस रु.६,००,०००/- (रुपये सहा लाख 
फक्त), इतके अनुदान या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून सशर्त वितरीत करण्यात येत 
आहे. या मंजूर व मुक्‍त अनुदानाचे जिल्हानिहाय तसेच नगरपालिकांच्या वर्गवारीप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य 
संस्थानिहाय वाटप विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आळे आहे. 


अ. | जिल्ह्याचे| नागरी स्थानिक । योजना योजनेची १०% ९०% दिनांक २५ या शासन 
क्र. | नांव संस्थेचे नाव व किंमत लोकवर्गणी । शासनाचा PRE, २००६ । निर्णयाद्वारे 
वर्ग सहभाग या शासन मंजूर व मुक्‍त 
निर्णय अनुदान 
य अनुदान 
हवि २ ३ ४ षु रि ७ ८ ९ 
| धुळे धुळे धुळे मनपा च्या ४५,२२,१४२/- ४,५२,२१४/- | ४०,६९,९२८/-| 32,00,000/-| ६,००,०००/- 
महानगरपालिका | हद्दवाढ अंतर्गत 
“ड” वर्ग अवधान गावांत 
नवीन ५ लक्ष 
लीटर क्षमतेचा 
जलकुंभ बांधणे. 
एकूण महानगरपालिका - 9 ६,००,०००/- 


षु पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : नादव-२०१९/प्र.क्र.८१/पापु-२१ 


७ जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी सदर अनुदान , वरीलप्रमाणे विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुर्नवाटपाद्वारे वाटप करण्यात यावे. 

७ ह्या योजनेअंतर्गत मंजूर व मुक्‍त अनुदानाच्या रकमेचे स्वतंत्र लेखे ठेवण्यात यावेत . 

«७ संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी सदरचे शासनामार्फत मंजूर व मुक्‍त केलेल्या अनुदानाचे जिल्हयातील 
संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका यांना पुर्नवाटप करुन तसे शासनास त्वरीत कळवावे. 

© संबंधित महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांना उपरोक्त मंजूर व मुक्‍त रक्‍कम ज्याकरीता मंजूर 
व मुक्‍त करण्यात आलेली आहे त्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनाकरीताच दिनांक ३१ मार्च, २०२० पर्यंत खर्च 
करावी. 

« जिल्हाधिकारी यांनी या योजनेंतर्गत आपल्या जिल्हयातील संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना वितरीत निधीचा वर्षनिहाय तपशिल प्राप्त निधीतून हाती घेतलेली कामे, त्यापैकी पूर्ण कामे, 
अपूर्ण कामे, खर्च झालेली रक्‍कम व अखर्चित रक्‍कम इ.बाबतचा अभिलेख ठेवावा व ही माहिती 
शासनास आवर्यकतेनुसार तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. 

© हया योजनेंतर्गत मंजूर व मुक्‍त केलेल्या अनुदानातून संबंधित महानगरपालिका व नगरपालिका आणि 
जिल्हाधिकारी यांनी, हया योजनांकरीता केलेल्या खच[रचे लेखे तपासणीचे अधिकार महालेखापाल, 
महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर यांना किंवा खास अधिकार दिलेल्या या विभागातील अधिकारी यांना देण्यात 
येत आहेत. याबाबत संबंधित कागदपत्रे महालेखापाल किंवा खास अधिकार दिलेला विभागातील 
अधिकारी यांनी मागणी केल्यास त्यांना संबंधित महानगरपालिका व नगरपालिका आणि 
जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावीत. 

« मुंबई वित्तिय नियम, १९५९ मधील जोडपत्र-२ मधील नियम क्रमांक ३ अनुसार महाळेखापालांच्या 
मागणीनुसार संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लेखे संबंधित कागदपत्रांसह निरीक्षणाकरीता 
संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी यांनी महालेखापाल यांना सादर 
करावेत. 

७ ह्या योजनेअंतर्गत शासनाकडून जी अनुदाने प्राप्त झाळेळी आहेत त्या अनुदानाचे ,उपयोगिता 
प्रमाणपत्र आणि काम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र (COMPLETION CERTIFICATE), संबंधित 
महानगरपालिका व मुख्याधिकारी नगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी यांनी शासनास द्यावयाची 
आहेत. मुख्याधिकारी नगरपालिका यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्र आणि काम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र 
(COMPLETION CERTIFICATE), यामध्ये दर्शविलेल्या मंजूर व मुक्‍त अनुदानाच्या व खर्चाच्या 
कार्यक्रमनिहाय रकमा प्रमाणित करुन स्वाक्षरीत कराव्यात. उपयोगिता प्रमाणपत्र आणि काम पूर्ण 
केल्याचे (COMPLETION CERTIFICATE), यावर जिल्हाधिकारी यांनी प्रतिस्वाक्षरी करावी ,अशी 
प्रमाणपत्रे शासनाला स्विकारार्ह होतील. त्याचप्रमाणे काम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र (COMPLETION 
CERTIFICATE), महालेखापाल यांनाही पाठवावे. 

७ ह्या योजनेंतर्गत संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मंजूर व मुक्‍त करण्यात आलेल्या सदर 
अनुदानाचा विनियोग संबंधित आर्थिक वर्षातचे विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन योजनेच्या 
मार्गदर्शक तत्वानुसारच होईल याबाबतची खबरदारी जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. 

७ ह्या योजनेंतर्गत हाती घेतलेल्या कामाची भविष्यकाळातील देखभाल व दुरुस्तीवरील १०० टक्‍के खर्च 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या स्वनिधीतून करावयाचा आहे. हया योजनेच्या 
देखभाल व दुरुस्तीकरिता शासनाकडून कोणत्याही स्वरुपात अनुदान उपलब्ध करण्यात येणार नाही. 


५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक : नादव-२०१९/प्र.क्र.८१/पापु-२१ 


© मंजूर व मुक्‍त अनुदानाच्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा 
व विहित अहवाल विहित दिनांकास शासनास सादर करावा. 


२. नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजनांबाबत क्रमांक नादपि-२००४/प्र.क्र.२८/पापु-२२, दिनांक २५ 
ऑगस्ट, २००६ अन्वये निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील सूचनांनुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही पूर्ण 
करावी. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ०१-पाणी १९२, 
नगरपालिका/नगरपरिषदांना सहाय्य (०२) राज्य योजना- (०२) (१० नगरपालिका/ नगरपरिषदांच्या नागरी 
दलित वस्ती पाणीपुरवठा योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान (विशोष घटक योजना) (२२१५ २०६२) ३१, 
सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर), या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालावा व तो चालू आर्थिक मंजूर तरतूदीतून 
भागवावा. 


४. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दिनांक ८ जुले, २०१९ मधील परिच्छेद ७ मधील अटी तसेच परिशिष्टातील अ.क्र.९ मधील प्रत्येक अटींची 
पूर्तता झालेली आहे. 


५. सदर झासन निर्णय हा वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग-तीन, 
अ.क्र.५, परिच्छेद क्र. २७ (२) अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


६. सदर IRM निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३२०१५२९५३१८२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Sunil 
Jairam 
Tumram 
( सु.ज. TATA ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा.मंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा.राज्यमंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 


५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक : नादव-२०१९/प्र.क्र.८१/पापु-२१ 


४) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

५) अप्पर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

६) महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) ओल्ड सी .जी .ओ . इमारत, 
न्यू मरीन लाईन्स, १०१, महर्षी कर्वे मार्ग, मुंबई - ४०० ०२०. 

७) महालेखापाल, महाराष्ट्र -२, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) भारतीय लेखा व लेखापरीक्षा 
विभाग कार्यालय, सिव्हिल लाईन्स, वेस्ट हायकोर्ट रोड, नागपूर - ४४० ००१. 

८) विभागीय आयुकत, नाशिक 

९) जिल्हाधिकारी, धुळे 

qo) संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, शासकीय परिवहन सेवा इमारत, सर पोचखानवाला 

मार्ग, वरळी, मुंबई - ४०० ०२५. 
११ संचाळक, समाजकल्याण, ३, चर्चरोड, सेंट्रल बिल्डींग, पुणे- ४११ ००१ 
१२) सह संचालक, अनुसूचित जाती उपयोजना (सांख्यिकी), समाजकल्याण, 3, चर्चरोड, सेंट्रल बिल्डिंग, 
पुणे-४११ ००१. 

१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, शासकीय कुटीर, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१. 

१४) निवासी लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी, शासकीय कुटीर, नरीमन पॉईंट, मुंबई-२१. 

१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे 

१६) जिल्हा प्रकल्प अधिकारी, नगरपालिका प्रशासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे 

१७ आयुक्त, धुळे महानगरपालिका, जिल्हा धुळे 

१८) कार्यासन क्र. विघयो-१, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१९) कार्यासन क्र.व्यय-३, बीयुडी-१८ व अर्थोपाय, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२०) कार्यासन क्र.१४४३ व १४५१ नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२१) कार्यासन क्रमांक पापु-०४ व पापु-२० पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 

२२) ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई-४०० ०३२ (१० प्रतीसह) 

२३) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२४) निवड नस्ती, पापु-२१ कार्यासन 


५ पैकी ५ 


